सन २०१६-१७ करिता आदिम जमाती संरक्षण 
योजनेंतर्गत Integrated Agriculture 
development Plan for PVTG Beneficiaries 
from FRA याकरिता प्राप्त रु.८००.०० लक्ष 
निधीमधुन ५१ वनपट्टे धारक आदिम जमाती 
शेतक-यांना ९५ टक्के अनुदानावर ०.२० हेक्‍टर 
क्षेत्रावर होडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे” 
या कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र. ११३/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ५/०५/२०२२ 
संदर्भ- 
१. शासन निर्णय समक्रमांक दि. ३१/०३/२०२२ 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे पत्र क्रमांक आदिम २०२१/प्र.क्र.०३/का.८(६)२४२५ दि. २६.०४.२०२२ 


प्रस्तावना - 
संदर्भिय शासन निर्णयान्वये आदिम जमातीच्या वनपट्टे धारक ५१ आदिवासी शोतक-यांना प्रति होतकरी 


०.२० हेक्‍टर क्षेत्रावर होड नेट उभारणी करिता अर्थसहाय्य देणे हा प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
कार्यालय, नाशिक, WEI, SEV, MSR, घोडेगाव,पेण, पांढरकवडा, किनवट, अहेरी, भामरागड,चंद्रपुर व 
गडचिरोली यांच्या अंतर्गत राबविण्यास मान्यता देणेत आली आहे. तथापि आता सदर प्रकल्पाची व्यवहार्यता 
विचारात घेवून सदर प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय शहापुर, डहाणु व जव्हार यांचे 
कार्यक्षेत्रामध्ये राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक- 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये मान्यता देणेत आळेला “slew जयातीच्या TIS धारक 49 आदिवासी 
छोतक-यांना HT BATHE ०.२० हेक्‍टर क्षेत्रावर होड नेट उभारणी BRAT अर्थसहाय्य GO” Sl प्रकल्प आता 
केवळ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय शहापुर, डहाणु व जव्हार यांचे 
कार्यक्षेत्रामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट क्रमांक-१ मधील मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये अंमलबजावणी अधिकारी 'प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक, शहापुर,डहाणु,जव्हार, घोडेगाव,पेण, पांढरकवडा, किनवट, 
अहेरी, भामरागड,चंद्रपुर, गडचिरोली” यांच्याऐवजी “एकात्यिक आदिवासी विकास प्रकल्प Bre, 
FIETYX, SEY व जव्हार“ असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र. ११३/का-१९ 


2. 


हे शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१७१३१५६८२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pp r a ka ५ h V ij a y DE वि टोका डा यि ae DEVELOPMENT 


\de=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad7526416132 
0284776, 

pseudonym=23F 17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893A825E98, 


° 
serial INumber=400892E5E82479E4F3CBCF46538DC917B7071E979796D371 
78D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waje 
Date: 2022.05.05 17:14:15 +05'30° 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव(कृषि), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२ 

AQAA, SCAR विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य, पूणे 


. उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक. 
रः 


जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, शहापुर, डहाणु व जव्हार. 


१०. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापुर, डहाणु व जव्हार. 
११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


